बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली et Fire 
Protection Plan नुसार कामे करण्याकरीता 
अंदाजपत्रकाना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२२ 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.०२(२०२१-२२)/५०६,दि. १०.०१.२०२२ 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०३.०२.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर यांनी १) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली येथे Fire Protection 
Plan नुसार कार्यशाळा इमारत व स्वयंपाकगृह इमारतीच्या बांधकामाचे रु.७,००,००,०००/- व २) चिचपल्ली येथे 
अस्तित्वात असलेली शैक्षणिक इमारत, मुला-मुलींचे वस्तीगृह, उपाहारगृह, नियंत्रण कक्ष यामध्ये आगीपासुन 
प्रतिबंधक करण्यासाठी विद्युतीकरण करणे या कामासाठी रु.३,९६,०३,२००/- व 3) Providing Augmentation 
of El. या कामासाठी रु.१,००,०१,९९३/- च्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 

वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भ क्र.२ 
च्या शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२ आणि १३४(३) 
नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.३ दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये स्थापत्य व 
विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत 
उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, चंद्रपूर व नागपूर यांनी 
तांत्रिक सहमती (Technical Approval) प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ च्या 
पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा संदर्भ क्र.२ व ४ चा शासन निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचे संदर्भ क्र.३ चे परिपत्रक विचारात घेता, १) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली येथे Fire 
Protection Plan नुसार कार्यशाळा इमारत व स्वयंपाकगृह इमारतीच्या बांधकामाचे रु.७,००,००,०००/- २) 
चिचपल्ली येथे अस्तित्वात असलेली शैक्षणिक इमारत, मुला-मुलींचे वस्तीगृह, उपाहारगृह, नियंत्रण कक्ष यामध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४/फ-९ 


आगीपासुन प्रतिबंधक करण्यासाठी विद्युतीकरण करणे या कामासाठी रु.३,९६,०३,२००/- व 3) Providing 
Augmentation of E.l. या कामासाठी रु.१,००,०१,९९३/- च्या कामाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत आहे.:- 


१, 
२ 
3. 
tes 


१०, 


११ 


अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


सदर काम अंदाजपत्रकीय रक्कमेतच पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही/२०१२३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक 


१० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक 
०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 


करूनच काम हाती घ्यावे. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 


. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 


संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


. भारतीय राष्ट्रीय बांधकाम संहितेतील (National Building Construction Code of India) व 


अग्निसुरक्षा मानकानुसार आवऱ्यक त्या सर्व अटींच्या पुर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे करण्यात 
यावी. 

वित्त विभागाच्या दिनांक ०३.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


. शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 


केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक 


२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- 
५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती 
पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती 
दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 
तसेच शासन निर्णय क्र.एमसीए-२०२१/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या 
वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४/फ-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२३१५५७२५२२१९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 


GAJENDRA FS i pane in 
PRAKASH NARWANE ‘ii eo one 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 


९ 


१०, 


११ 


मुख्य वनसरक्षक (प्रा), चद्रपूर 


. संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, चंद्रपूर 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


